महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर 
मौजे कांचनवाडी येथील इमारतींच्या बांधकामांना निधी 
वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. एनएलयुए-२०२२/प्र.क्र.१५/विशि-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ :- (१) विभागाचा शासन निर्णय क्र.एनएलयुए-२०२२/प्र.क्र.१५/विशि-२ दि.१६.०१.२०२३. 
(२) विभागाचा निधी वितरणाचा शासन निर्णय क्र.एनएलयुए-२०२२/प्र.क्र.१५/विशि-२ 
दि.२०.०७.२०२३. 
(३) कुलसचिव, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर यांचे दि.१८.०१.२०२४ 
रोजीचे पत्र. 
(४ वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३ दि.१२.०४.२०२३ 


प्रस्तावना :- महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर मौजे कांचनवाडी येथील परिसरात १ 
प्रशासकीय इमारत २) ग्रंथालय इमारत ३) लेक्वर हॉल व ४) संरक्षण भिंत इ. बांधकाम करण्याकरीता रु.२२२.६३ 
कोटी इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र.१ येथील दि.१६.०१.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये रु.२०२.६३ कोटी निधी विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून देण्यात 
येणार आहे. त्यानुसार प्रशासकीय इमारत तसेच ग्रंथालय इमारतीची निविदा प्रक्रिया व बांधकाम करण्यासाठी 
रु.५,००,००,०००/- एवढा निधी संदर्भ H.2 येथील दि.२०.०७.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला 
आहे. आता १) प्रशासकीय इमारत २)ग्रंथालय ३) लेक्चर हॉल व ४) संरक्षक भिंत या कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण 
झालेली असून, कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले आहेत. सदरहू कामे तातडीने करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन 
देण्याची संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये विनंती केळी आहे. सदर विनंतीस अनुसरुन या कामासाठी नियोजन व वित्त 
विभागाने निधी वितरीत करण्यास सहमती दर्शविल्यानुसार विद्यापीठातील १) प्रशासकीय इमारत २) ग्रंथालय ३) 
लेक्चर हॉल व ४ संरक्षक भिंत या कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर यांना मौजे कांचनवाडी परिसरातील १ 
प्रशासकीय इमारत 2) ग्रंथालय 3) लेक्चर हॉल व ४) संरक्षक भिंत इत्यादींचे बांधकाम करण्यासाठी 
रु.६०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये साठ कोटी फक्त) इतका निधी खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


२. अटीवशर्ती- 

१. विद्यापीठास ज्या उद्दिष्टासाठी अनुदान मंजुर केळे आहे, त्याच उद्दिष्टासाठी वापर करावा आणि 
त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) संचालक (उच्च शिक्षण), पुणे यांचेमार्फत 
तात्काळ शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 

२. बांधकामाची प्रगती शासनास वेळोवेळी अवगत करावी. 

३. विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवऱ्यकता लागणार नाही, यादृष्टीने विशेष 
दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 

४. वरील अनुदानाची सर्व कागदपत्रे व हिशोब महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई किंवा प्रकरण परत्वे 
महालेखापाल-२ नागपूर त्यांनी सदर कामाकरीता प्राधिकृत केलेले अधिकारी यांना तपासण्याचे 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएलयुए-२०२२/प्र.क्र.१५/विशि-२ 


अधिकार असून, त्यांनी मागणी केल्यास, सर्व कागदपत्रे त्यांच्याकडे तपासणीकरीता विद्यापीठाने 
सादर केली पाहिजेत. 

५. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ अधिनियम २०१४ नुसार शासनाकडून मंजूर झालेले अनुदान हे 
विद्यापीठ निधीत जमा करुन अनुदानाचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी कार्यकारी परिषदेची 
असेल. तसेच सदर अनुदानातून करण्यात आलेल्या खर्चाचे विनिमय करुन खर्चाच्या लेख्यांचे 
विवरणपत्र महापरिषदेपुढे ठेवून त्यास मान्यता घेण्याची कार्यवाही विद्यापीठाने करावी 

६. कुलगुरु, महाराष्ट्र राष्टीय विधी विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर यांना शासनाकडून ज्या प्रयोजनार्थ 
अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे, हे अनुदान त्याच प्रयोजनार्थ खर्च करण्यात आले आहे, हे 
पाहण्याची जबाबदारी कुलगुरु यांची असेल. यासंदर्भात त्यांनी कार्यकारी परिषदेची मान्यता घेण्यात 
यावी. 

७. यासंदर्भात वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिकेतील तरतुदी व अटीचे ततोतंत पालन करावे. तसेच 
शासनाच्या प्रचलित नियम व अटी, शर्ती विचारात घेऊन कार्यवाही करण्यात यावी. 


२. सदरहू मंजूर झालेली तरतुद महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर यांना तातडीने 
सुपूर्द करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील 


३. सदर खर्च "मागणी क्रमांक- डब्ल्यु-२, प्रधान शिर्ष- २२०२- सर्व साधारण शिक्षण, ०३- विद्यापीठीय व 
उच्च शिक्षण, १०२-विद्यापीठांना सहाय्य, - (००) (२१) विधी विद्यापीठाचा विकास (२२०२ जी ९५९), 
सहाय्यक अनुदाने" या लेखाशिर्षा खाली सन २०२३-२०२४ मधील मंजूर तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम २०२३, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३ दि.१२.०४.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. या शासन निर्णयातील 
परिशिष्ट मधील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार, नियोजन व वित्त विभागाचा 
अनक्रमे अनौपचारिक संदर्भ क्र.४७/१४७१, दि.२५.०१.२०२४ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०१/२०२४/व्यय-५, 
दि.१२.०२.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२८१४५१५६३५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
SHARAD SARJERAO Loa He NOTE 


662076305763361521944ed5ba258ae7d29178cddb94fc3e83bfa2424200, 
hi 


उर 


(शरद कोकाटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. कुलगुरु, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर. 
३. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (५ प्रती) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएलयुए-२०२२/प्र.क्र.१५/विशि-२ 


४. कुलसचिव, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर. 
५. सहसंचालक (उच्च शिक्षण), औरंगाबाद विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. 
६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-२,महाराष्ट्र, नागपूर/मुंबई 

महालेखापाल, (लेखा परीक्षण) -२,महाराष्ट्र, नागपूर/मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ छत्रपती संभाजीनगर. 

. कार्यासन अधिकारी (का-१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग, (व्यय-५) (अर्थसंकल्प-३/८) मंत्रालय, मुंबई. 
११. उप सचिव, (अर्थसंकल्प) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवड नस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


